अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र. ६४/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग,नवीन मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ३० सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून,२०२१ 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, 
दि. २८ जून, २०२१ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, 
दि. १६ जुले, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनेतर खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खर्चासाठी एकूण रुपये ५०.०० लाख इतका निधी वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात आला 
असून, आता विहित अटी व शातींची पूर्तता करणा-या जिल्हा परिषदांना पुढील वेतनेतर निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


शासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 


पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली ३१, सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर) साठी खालीलप्रमाणे एकूण रुपये २,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी फक्त) इतके 


अनुदान संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना मंजूर व वितरीत करण्यात येत 


आहे. 
अ. | जिल्हयाचे । सन २०२१-२२ करीता लेखाशिर्ष या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. नाव २२१५१८८१ खाली वितरीत करण्यात २२१५१८८१ खाली वितरीत 
येत असलेले अनुदान ३१,सहायक | करण्यात येत असलेले वेतनेतर 
अनुदाने (वेतनेतर) अनुदान (अक्षरी रुपये) 

Pe | ? 2 8 

rat | ठाणे १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

२ | पालघर २०००००० रूपये वीस लाख फक्त 

३ | सिंधुदुर्ग १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

ca नंदुरबार ७००००० रूपये सात लाख फक्त 

५ जळगांव १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

६ । अहमदनगर ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 

। ७ ' पुणे ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 

८ | सांगली ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 

९ | सोलापूर ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 

| १० | ० | बीड ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 

| 99 | १ | नांदेड २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 

१२ | बुलढाणा २०००००० रूपये वीस लाख फक्त 

१३ | अकोला ८००००० रूपये आठ लाख फक्त 

१४ | वाशिम १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

१५ | अमरावती ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 

१६ | भंडारा ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 

| 90 | गडचिरोली २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 
एकूण २००००००० एकूण दोन कोटी फक्त 

२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेळे अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 


केलेल्या अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. उपरोक्‍त लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२०-२१ चा अखर्चित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


निधी शासनास जमा करण्याच्या अधीन सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून, अखर्चित निधी 
शासनास जमा केल्याशिवाय निधी कोषागारातून आहरित करण्यात येऊ नये. सदर वेतनेतर निधी 
संबंधित जिल्हा परिषदांनी प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी, मोटरवाहन, विद्युत देयके, 
पेट्रोल/ तेल/वंगण इत्यादी बाबींसाठी आवश्‍यकतेनुसार वापरावा. 


३. या झासन निर्णयामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची 
दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या 
प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य 
बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व san कृतीसाठी संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


४. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिका-यांची राहील. 


प. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. 


0८ या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, 
च्या HOH १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (09)(04) नियमित आस्थापना 
(अनिवार्य) (२२१५१८८१)” ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


छ. वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६७/व्यय-३, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२१ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार व विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९३०१६५२४४७८२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
Al IN DEPARTMENT, postalCode=400032, 


BALASAHEB 
BABASAHEB HAJARE ८ 


1332E1F94CBCDC98; 
LASAHEB BABASAHEB HAJARE 


(बाळासाहेब हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
विभागीय आयुक्त, सर्व 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, पालघर, सिंधुदूर्ग, नंदूरबार, जळगाव, 
अहमदनगर, पुणे, सांगली, सोलापूर, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, 
अमरावती भंडारा व गडचिरोली 

४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे, पालघर, 
सिंधुदूर्ग, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सोलापूर, बीड, नांदेड, 
बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती भंडारा व गडचिरोली 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर, सिंधुदूर्ग, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, 

पुणे, सांगली, सोलापूर, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, भंडारा व 

गडचिरोली 

qo, संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 

१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३. कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१४. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१५. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


one ७७ ™&M 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


